महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान धुळे शहराच्या रस्ते विकास 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. (शुद्धीपत्रक) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- नगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२३ 
संदर्भ :- समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धुळे शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
पृष्ठ क्रमांक ५ मधील प्रकल्पातील उपांगे व त्यांच्या किंमतीचे विवरण पत्रातील रस्ते क्रमांक ६०, ६१ 
आणि ६४ मधील रस्त्यांच्या किंमती संदर्भाधिन शासन निर्णयातील किंमतीऐवजी खालील 
तक्त्यामध्ये नमूद प्रमाणे वाचण्यात याव्यात. 


कामाची मूळ किंमत 
अ.क्र रस्त्याचे नाव ed) 
(रु. मध्ये) 
प्रभाग क्र.११ अंतर्गत मध्ये कांक्रीट रस्ते व गटार करणे. २४६१९४४७ 
२ | प्रभाग क्र. १० वरखेडी परिसरात अंतर्गत रस्ते काँक्रीट करणे. १६४८०५५० 
सॉमिल परिसरात रस्ते काँक्रीट करणे. ८२९९१६१ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२०८१३१९३५५१२५ असा आहे. हे 
शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 
ANDGE 
S H R | KA N T DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
ail=shri ici 


C A N D G E email=shrikant.andge@nic.in, 
c=US 


Date: 2023.12.11 10:28:36 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, नगर विकास विभाग 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्यसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.५३४/नवि-३३ 


५. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२), मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 
११. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, धुळे. 
१४. आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


